महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. दुरूस्ती-०११९/प्र.क्र.२५/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक of मार्च २०१९. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, अकोला, यांच्या आस्थापनेवरील पोळीस सेवा 
निवासस्थानांची दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/ 
२८-बी-२/ झास.-निवा.-दुरूस्ती-२५-प्रस्ताव/ अकोला/ ३८८/ २०१८, 
दिनांक ०९.०१.२०१९. 
४) शासन पत्र, गृह विभाग, क्र. दुरूस्ती-०११९/प्र.क्र.२५/ पोल-७, दिनांक 
२३.०१.२०१९. 


ज्ञापन. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी पोलीस अधीक्षक, अकोला, यांच्या 
आस्थापनेवरील पोलीस सेवा निवासस्थानांची स्थापत्य दुरूस्ती करण्यासाठी एकूण 
रु.१०,४१,२६,८४४/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे खर्चाचे अंदाज हे संबंधित उपविभागीय अभियंता, यांनी सन 
२०१७-१८/ २०१८-१९ च्या राज्य दरसूचीनुसार तयार केले असून ते (१) कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला, (२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, 
अकोला, व (३) पोलीस अधीक्षक, अकोला, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते पुढील तक्त्यातील स्तंभ (३) मध्ये निदिष्ट केल्याप्रमाणे एकूण रु.९,२०,३७,६९९/-असे 
सुधारित केले आहेत आणि, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास सहमती 
दिली आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(Y (2) (शि 


ia अकोला Bex येथील १९ पोलीस अधिकारी सेवा निवासस्थानांची | रु.१,२७,६७,३५३/- 
दुरूस्ती. 


२. अकोला शाहर येथील १३७ पोलीस कर्मचारी सेवा निवासस्थानांची | रु.४,८६,९२,९३३/- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०११९/प्र.क्र.२५/पोल-७ 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१) (2) (3) 


दुरूस्ती. 


३. | पातूर येथील पोलीस शिपाईदल सेवा निवासस्थानांची दुरूस्ती. रु.३५,२०,०००/- 


४. | मूत्रिजापूर येथील दोन पोलीस निरीक्षक सेवा निवासस्थाने, दोन | रु.४८,२८,५००/- 
सहायक पोलीस निरीक्षक सेवा निवासस्थाने, पाच पोलीस हवालदार 
सेवा निवासस्थाने, सहा पोलीस शिपाईदल सेवा निवासस्थाने व आठ 
पोलीस शिपाईदल सेवा निवासस्थाने, यांची दुरूस्ती. 


ष्‌. afterall येथीळ सहा अविवाहित पोळीस शिपाईदल सेवा | रु.२१,८६,१४५/- 


निवासस्थानांची दुरूस्ती. 

६. | पिंजर येथे १२ पोलीस शिपाईदल सेवा निवासस्थानांची दुरूस्ती. रु.३४,३५,३९०/- 

9. तेल्हारा येथील दोन पोलीस हवालदार सेवा निवासस्थानांची | रु.२३,५४,९०८/- 
दुरूस्ती. 

८. । तेल्हारा येथील सहा पोलीस शिपाईदल सेवा निवासस्थानांची | रु.२७,६२,४५१/- 
दुरूस्ती. 

९. हिवरखेड येथील 93 पोलीस शिपाईदल सेवा निवासस्थानांची | रु.२८,९३,०००/- 
दुरूस्ती. 


व्यि ०. | अकोट येथील २८ पोलीस शिपाईदल सेवा निवासस्थानांची दुरूस्ती. | रु.८५,९७,०१९/- 


एकूण- रु.९,२०,३७,६९९/- 


४. त्या अनुसार, पोळीस अधीक्षक, अकोला, यांच्या आस्थापनेवरील, परिच्छेद ३ मधील 
तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद केलेल्या पोलीस सेवा निवासस्थानांची स्थापत्य दुरूस्ती 
करण्यासाठी स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे एकूण रु.९,२०,३७,६९९/- (OVS नऊ कोटी; 
वीस लक्ष सदतीस हजार GET नव्याण्णव फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, निधी उपलब्ध 
झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये या अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग-मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोळीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस, (00)(09) जिल्हा पोळीस बल (अनिवार्य) (दत्तमत) (२०५५ ०१६८), २७- 
लहान बांधकामे, या तपज्ञीलवार लेखाशीर्षाखाळी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८५/ २०१९/ इमा.- 
२, दिनांक २०.०२.२०१९, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०११९/प्र.क्र.२५/पोल-७ 


७. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०६१५०६३४६२२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL टं 

GOPAL 80१५८: 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
2) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती. 
३) पोलीस अधीक्षक, अकोला. 


१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला (doe गांधकाय 
Parl, FAS, यांनी फुधारित केलेल्या “Abstract Sheet” च्याप्रतीसहा. 

२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला /यार्वजनिळक गांधकाय 

Parl, FATS, यांनी फुधारित PACH “Abstract Sheet” च्याप्रतीसहा. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

) कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७/ विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

६) निवड फाईल (पोळ-७). 


AN 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


